प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत 
विद्यार्थ्यांचा शौक्षणिक गुणवत्ता 
संवर्धनाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०१८/प्र.क्र.२३५/एसडी-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०१ सप्टेंबर, २०१८ 


वाचा : 
१) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२४११/(८०/११/अर्थसंकल्प, 
दिनांक २३/९/२०११ 
२) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.शैगुवि-२०१५/(८०/१५)/एसडी-६,दिनांक 
२२/६/२०१५ 
३) शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग,शासन निर्णय क्र.शैसापू-२०१५/प्र.क्र.२७५/एसडी-१, दिनांक 
७/१/२०१६ 
४ उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.भांखसं-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|||/उद्योग- 
४, दिनांक १/१२/२०१६ 
५) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,शासन निर्णय क्र.एसएसए-२०१७/प्र.क्र.१५०/एसडी-१, 
दिनांक २१/६/२०१७ 
६) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ दिनांक २/४/२०१८ 
७) शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडील पत्र क्रमांक 
प्राशिसं/अंवनि/२०१/भाषाशैसाहित्य/२०१८-१९/३४४२, दिनांक १६/८/२०१८ 
प्रस्तावना : 


बालकांचा मोफत आणि सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ ची राज्यात एप्रिल 


२०१० पासून अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. राज्यातील प्रत्येक ६ ते १४ वयोगटातील मुलांस 


गुणवत्तापुर्ण शिक्षण प्राप्त करण्याचा अधिकार प्राप्त झालेला आहे. तसेच राज्यात दिनांक २२ जून, २०१५ 


च्या शासन निर्णयानूसार प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सुरु करण्यात आली. 


सदर कार्यक्रमांतर्गत मुलांची भाषा विषयातील वाचन-ळेखनात व गणितातील मुलभूत क्रियांमध्ये प्रगती 


होण्याच्या आणि त्यांच्या संपादणूक पातळीत वाढ होण्याच्या दृष्टीने तसेच या विषयातील संकल्पना 


दृष्ढीकरणासाठी व मुलांना त्यातून आनंद मिळण्यासाठी विद्यार्थ्यांसाठी मुबलक अध्ययन व अध्यापन 


शैक्षणिक साहित्य वर्गामध्ये उपलब्ध करुन देण्याचे शासनाचे विचाराधीन होते. 


मुलांना वाचन आल्याशिवाय लेखन जमणार नाही. वैचारिक प्रगल्भता वाढविण्यासाठी भरपूर 


वाचनाची गरज आहे. विविध विषयातील संकल्पना तेव्हाच हृढ होतील ज्यावेळी मुलांना चांगले वाचन 


शासननिर्णयक्रमांक : एसएसए-२०१८/प्र.क्र.२३५/एसडी-१ 


जमेल. त्यासाठी बालवयातच वाचनाची सवय व आवड निर्माण होण्यासाठी त्यांना त्या प्रकारची मुबळक 


साहित्य त्यांच्या आवतीभवती वाचनासाठी सहजपणे उपलब्ध झाल्यास त्याचा वाचन संस्कृती 


वाढविण्यासाठी निश्चितच उपयोग होईल. मुल हे, निरीक्षण, वस्तुची हाताळणी, आदान-प्रदान / 


देवाणघेवाण, श्रवण, अनुभव या माध्यमातून स्वत: ज्ञानाची निर्मिती करते. ज्ञानरचनाद्वारे मुले जलदगतीने 


शिकतात असा अनुभव आहे. 


त्याअनुषंगाने भाषा व गणितातील संकल्पना व संबोध सुलभ पध्दतीने समजावून सांगण्यासाठी 


ज्ञानरचनावाद आधारित बहुवर्ग व बहुस्तर अध्यापनासाठी आवश्‍यक शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करुन 


देऊन त्याचा मुलांना भाषा व गणित विषय सुलभ व मनोरंजक पध्दतीने शिकवण्यासाठी मदत होईल. 


त्यासाठी ज्ञानरचनावर आधारित स्वयंअध्ययन कार्ड, चित्रमय शब्द व वाक्यपट्टया, चित्रशञब्द कार्ड, Ta, 


विविध areata संग्रह,विविध शब्द व वाक्याचे चित्रमय आकार, गणिती कोडे, संख्यावाचन चक्र इत्यादी 


शैक्षणिक साहित्य भाषा व गणित विषयातील संबोध व संकल्पना स्पष्टीकरण हढीकरणासाठी शिक्षकांकडे 


वर्गात मुलांना वैयक्‍तीक किंवा गटात उपलबध करुन देण्यासाठी विद्या प्राधिकरण, पुणे यांनी 


विद्यार्थ्यांसाठी भाषा व गणित विषयाचे समृध्दीकरणासाठी पूरक शैक्षणिक अध्ययन साहित्य संचाची 


निर्मिती केली असून ते राज्यातील सर्व शाळांना उपलब्ध करुन देण्याची शिफारस शासनास केली आहे. 


त्यानुसार सदरचे भाषा व गणित समृध्दीकरण शैक्षणिक साहित्य संच सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात 


राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना उपलब्ध करुन देण्याबाबत शिक्षण संचाळक (प्राथमिक), 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी शासनास प्रस्ताव सादर केलेला आहे. यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 


प्राथमिक शाळांना भाषा व गणित विषयाचे शौक्षणिक साहित्य संच उपलब्ध करुन देण्याची व यासाठी निधी 


उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 
१. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळेतील विद्यार्थ्यासाठी भाषा व गणित विषय 


समृध्दीकरणासाठी पूरक शैक्षणिक साहित्य संच उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासनाची प्रशासकीय 


मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या स्तरावर उद्योग, उर्जा व कामगार 


विभागाच्या दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ च्या शासन निर्णयातील नमूद तरतुदींचे पालन करुन ई-निविदा 


पृष्ठ४पैकी२ 


शासननिर्णयक्रमांक : एसएसए-२०१८/प्र.क्र.२३५/एसडी-१ 


प्रक्रिया राबवावी. सदरची प्रक्रिया शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांच्या अध्यक्षतेखालील गठीत खरेदी 


समिती मार्फत पुर्ण करावी. 


३. “मागणी क्रमांक ई-२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८००-इतर खर्च, (०१)(१०) विद्यार्थ्यांना 


शैक्षणिक साहित्य पुरविणे (२२०२६७९), ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर)” या लेखाशिर्षांतर्गत सन 


२०१८-१९ या आर्थिक वर्षात रुपये १६१.२३ कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पीत आहे. या निधीमधून रुपये 


११२.८६ कोटी (रुपये एकडी बारा कोटी शाहाएऐंशी लाख फक्त) इतक्या निधीचा विनियोग सदर बाबीसाठी 


करावा. 


४. यासाठी सहसचिव (प्रशासन), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना “नियंत्रक 


अधिकारी” आणि कक्ष अधिकारी (रोख शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय मुंबई यांना 


“आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. नियंत्रक, आहरण व संवितरण 


अधिकारी यांनी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना विनियोगाकरीता सदरचा निधी 


तातडीने त्यांना उपलब्ध करुन द्यावा. 


५. सदरचा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक २/४/२०१८ च्या परिपत्रकाच्या 


मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकाच्या परिशिष्ठातील अनु.क्र.८ मध्ये 


नमूद अटींची पुर्तता होत आहे. सदर परिपत्रकाच्या परिशिष्ठातील मुद्दा क्रमांक १ ते ७ मधील बाबी या 


आदेझासाठी लागू नाहीत. सदरचा निधी खर्च करतांना उद्योग विभागाच्या दिनांक १/१२/२०१६ च्या 


शासन निर्णयाप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. सदरचा निधी दिलेल्या उद्देशासाठीच खर्च करण्यात यावा 


व सदरचा निधी पुर्णपणे चाळू आर्थिक वर्षातच खर्च होईल याची दक्षता शिक्षण संचालक (प्राथमिक), 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी घ्यावी. 


६. तसेच सदरचा झासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधील भाग पहिला 


उपविभाग-३, अनुक्रमांक-४ परिच्छेद क्र.२७ (२) (ब) नुसार आणि वित्त विभागाच्या क्रमांक अर्थसं- 


२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ दिनांक २/४/२०१८ अन्वये विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय 


अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ४पैकी३ 


शासननिर्णयक्रमांक : एसएसए-२०१८/प्र.क्र.२३५/एसडी-१ 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्धकरण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०१८०९०११७२२०२१७२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Santosh Umeshrao Gaikwad 
S a n t O S h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=School Education And Sports Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
h 2.5.4.20=1d60828c41033ab1da6d64ef17879745d57 
U mM e S 1 fa 0 8b334c05c1e8151ef933f134060bc, 
serialNumber=bc8833f9e213a7e4dfb9d2b071c9202 
. ea52a04054e53b0c1 bbf9e50c90a2cf5c, cn=Santosh 
G a | kwa d Umeshrao Gaikwad 
Date: 2018.09.04 14:21:17 +05'30' 
(संतोष गायकवाड) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे विशोष कार्य अधिकारी 

मा.अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्विय सहाय्यक 
राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नी रोड, मुंबई 
आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधान सभा/परिषद यांचे स्वीय सहाय्यक 
मा.सदस्य, महाराष्ट्र विधान सभा/परिषद 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई 


. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, मुंबई 

. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

. संचालक, महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरण, पुणे 

. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१५. 
. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सर्व 

. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद सर्व 

. गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती सर्व 

. स्थानिक निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

. सहसचिव (प्रशासन), शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. उपसचिव (एसएम/अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. उपसचिव, वित्त / नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. अवर सचिव, (रोख शाखा/एसडी-१), शालेय शिक्षण व Hist विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२५. 
. निवडनस्ती, (एसडी-१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


वित्तविभाग (व्यय-५ / अर्थसंकल्प -८), मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ४पैकी४ 


